महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघास 
नाफेडमार्फत खरेदी केलेल्या शोतमालाची 
रक्‍कम अदा करण्याकरिता येणाऱ्या 
अनुषंगिक खर्चासाठी अर्थसहाय्य 
(२४२५ २४१७) (Unconditional!) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय,क्रमांक: सपस-२०२१/प्र.क्र.१३४/२४ स 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक:- १० जानेवारी,२०२२ 


संदर्भः- १) महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक:- 
नाफेड खरेदी/जाहिरात/२०२१-२२/४१२,दिनांक ४ ऑगस्ट,२०२१ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, 
क्रमांक:- अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ 


प्रस्तावना:- 

सन २०१३-१४ मध्ये केंद्र शासनाने आधारभूत दराने विविध कडधान्ये, तृणधान्य व तेलबिया 
यांची खरेदी करण्यासाठी नाफेड या संस्थेची प्रमुख अभिकर्ता म्हणून नेमणूक केली होती. राज्यात 
सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई या संस्थेची उप 
अभिकर्ता म्हणून नियुक्‍ती केली होती. केंद्र शासनाच्या ऑक्टोबर,२०१८ मध्ये निर्गमित केलेल्या 
आधारभूत किंमत योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनानुसार योजनेची जाहिरात राज्य शासनाच्या 
स्तरावरुन केली जाते. सदर जाहिरातीची देयके पणन महासंघाकडून अदा केली जातात. सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघास नाफेडमार्फत खरेदी 
केलेल्या शहोतमालाची रक्‍कम अदा करण्याकरिता येणाऱ्या अनुषंगिक खर्चाची अर्थसहाय्य (२४२५ 
२४१७) या लेखाशिर्षाखाली रुपये १.०० कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद केळी आहे. सदर 
अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून हंगाम २०१७-१८ ते हंगाम २०१९-२० मधील प्रलंबित जाहिरातीची 
देयके अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


हंगाम २०१७-१८ ते हंगाम २०१९-२० पर्यंत किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत 
हमीभावाने खरेदी याबाबत वर्तमानपत्रात दिलेल्या जाहिरातीची देयके अदा करण्यासाठी पणन 
महासंघास रुपये ७५.०० लाख (रुपये पंच्याहत्तर लाख फक्त) इतकी रक्कम अदा करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर खर्च खालील लेखाशिर्षाच्या सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीमधून 
भागविण्यात यावा:- 

मागणी क्रमांक व्ही-२ 

२४२५ सहकार, 

(००) (१०८). इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य 

(०१) पणन सहकारी संस्था, 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०२१/प्र.क्र.१३४/२४ स 


(०१) (22) म.रा.स.पणन महासंघास नाफेडमार्फत खरेदी केलेल्या शोतमालाची 
रक्‍कमअदा करण्याकरिता येणा-या अनुषंगीक खर्चासाठी अर्थसहाय्य 


(२४२५२४१७) (अनिवार्य) 
३३- अर्थसहाय्य 


३. UTR निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेली रुपये ७५.०० लाख (रुपये पंच्याहत्तर लाख 
फक्त) इतकी रक्‍कम RTGS सुविधेद्वारे महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघास अदा करावी. 


याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 


मागणीदार/पुरवठादार/कंत्राटदाराचे 
नाव/फर्मचे नाव 


महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, 
मर्या. मुंबई 


कार्यालयाचे नाव व पत्ता (ज्या प्रकरणी लागू 
आहे) 


कनमूर हाऊस, नरसीनाथा स्ट्रीट, पो. बॉ. 
क्रमांक ५०८०, मस्जीद,मुंबई -९ 


बक खाते क्रमांक ६२४२९१८३२९ 

बक खात्याचा प्रकार चालू खाते. 

बँकेचे नाव इंडियन बंक, 

बंक शाखेचे नाव व पत्ता शाखा मांडवी, मस्जिद 

बक शाखेचा संकेतांक ०००१६ 

एमआयसीआर क्रमांक ४०००१९०१६ 

आयएफएससी संकेतांक ॥9॥18०००॥॥०१३ (ए)130009॥013) 


४. या $झासन निर्णयातील मंजूर करण्यात आलेल्या रकमेचे आहरण करुन संबंधितांना वितरीत 


करण्यासाठी श्री.सु.ल.काठोळे, कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व श्री. सु.सं. धपाटे, सह सचिव 
(पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


५. OTR निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या अर्थसहाय्याचा विनियोग ज्या कारणास्तव मंजूर केला 
आहे, त्याच कारणासाठी वापर करुन संबंधित पणन महासंघाने त्यासंबंधीचा अनुपालन अहवाल 
विनाविलंब शासनास सादर करावा. तसेच प्रत्यक्ष मासिक खर्च केल्याची एकत्रित माहिती त्या 
महिन्यानंतरच्या १५ तारखेपर्यंत शासनास सादर करावी. 


६. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँका /वित्तीय संस्थांना वितरीत 
करताना आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रक्‍कम रप्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त 
करुन घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०२१/प्र.क्र.१३४/२४ स 


७. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचे अनौपचारीक सं.क्र.५५०/२०२१/व्यय-२, दिनांक १७ 
डिसेंबर, २०२१ व शासन निर्णय, अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून,२०२१ अन्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १८.०४.२०१७ च्या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टात 
नमूद केलेल्या सर्व संबंधित बाबींची पूर्तता होत आहे. 

an सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११०११५८३६८७०२ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Ghadyale sean nena 
(सुनंदा मो. घड्याळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


PERATION MARKETING & 
harashi 


ra, 
'15d80ba9edecaf650dad 


104d8bb4040bf2c6c2470 


प्रति, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई 
) मा. राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
५) मा. राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


ee 


ल 


सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

अप्पर मुख्य सचिव(वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,मुंबई-९ 

१०) पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

११) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२) सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था 

१३) सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था 

१४) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 

१५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 


an 


S 


(३ 


vo 


१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

१९) अवर सचिव, १७ स, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
20) निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


